सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -१६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


24 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

२ ९ १ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

३०६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना. 


संकीर्ण 

अधिसूचना , 


नेमणुका, पदोन्नती 

इत्यादी 


१ 


तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


उपजिल्हाधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१९ / एलएनक्यु / एसआर/ १६/ २००२.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 


, 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 


औ . भाग १ - १४ 


२ ९ १ 


२ ९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१ ९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 

परिशिष्ट ४ 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 

अनुसूची- चार 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 

अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन ल.पा.बीड 
जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 

यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ 
उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने १ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
परिशिष्ट १ 


परिशिष्ट ५ 


लागू नाही . 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :-मालेगांव चकला, ता :- शिरुर ( का .) , जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


९ १ पै . 


०-४८ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन ल.पा.बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०३.२०१९ 
ठिकाण : बीड 

श्री.सुनिल महिद्रकर , 

उपजिल्हाधिकारी, 
भुसंपादन ल.पा.बीड . 


२ 


९ २ पै . 


०-१३ 


३ 


९ ३ पै . 


०-१२ 


४ 


९ ४ पै . 


0-०७ 


५ 


९ ५ पै . 


0-०६ 


६ 


९ ६ पै . 


०-२६ 


२ 


७ 


९ ७ पै . 


०-११ 


८ 


९ ८ पै . 


P 


९९ पै . 


0-०६ 


१० 


२९ ५ पै . 


०-०७ 


११ 


२ ९ ४ पै . 


०-७३ 


जिल्हाधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
ज्या अर्थी कलम १९ अधिसुचना कृ २०१९/ एलएनक्यु/सिआर/ ४७ / 
२००६ म.शा. राजपत्र भाग क्रमांक ०७ पान नंबर २१२ दिनांक २८ फेब्रुवारी 
ते ०६ मार्च २०१ ९ रोजी कलम १९ ची अधिसुचना प्रसिध्द झाली त्याची 
दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 

जिल्हा बीड तालुका- आष्टी , गांव माळेवाडी ( मोराळा ) 
करिता 

वाचावे 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र 

स.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
६३ 

२-१४ ६३ 

२-१७ 


१२ 


२ ९ ६ पै . 


0-०४ 


एकुण 


२.१५ 


प्रयोजन : - जमिन संपादन गाव तलाव क्र . ०३ माळेवाडी 
( मोराळा), ता.आष्टी, जि.बीड 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०१ मौजे मालेगांव चकला ता.शिरुर 
( का .),जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव क्र .०१ मौजे मालेगांव चकला ता.शिरुर 
( का .),जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मालेगांव चकला , ताः- शिरुर ( का .) , जिल्हाः- बीड 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


दिनांक :- ३०.०३.२०१९ 


जिल्हाधिकारी बीड करिता 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 

२ ९ ३ 
जिचा नोंदणी क्र.एनएनडी ./ बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ) ७३३/२०१८ 

दिनांक १५/११/२०१८ . 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
अधिसुचना 

संस्थाचे नियम १९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
क्र .८३/जिदुविअ/ बीड / सनि/ सी -१/ नोंदणी/ न.ना.दु./ २०१९.- सहाय्यक 

" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे. 
निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध), बीड यांचेकडून असे अधिसूचित करण्यात 

नांदेड , १५ नोव्हेंबर , २०१८ . 
येते की नगद नारायण दुध व्यवसाईक सहकारी संस्था मर्या. पाटोदा 

के.एस.पावडे , 
( बे ), ता . जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 

सहाय्यक निबंधक , 
( १ ९ ६१ ) चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ( २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविली 

सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड , 
असून तिचा नोंदणी क्र . बीएचआर/ बीएचआर/ बीएआर/ एजीआर/( ओ)/ 
२६ ९९ / डी २०१९ दिनांक १/ २०१९ असा आहे. सदरहू संस्थेचे वर्गीकरण 

६ 
" कृषी संस्था " असून उपवर्गीकरण "( ब ) " इतर " कृषी संस्था " आहे . 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
बीड , २५ जानेवारी, २०१ ९ . 

अधिसुचना 
सी.पी.बनसोडे, 

क्र . ७५०/ कक्ष-२/ सृमाअसोप्र सहसंस्थालामकाणी/ अधिसूचना/ २०१८. 
सहाय्यक निबंधक , 

- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . भोकर जि . नांदेड यांनी 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड . 

प्रमाणित केलेल्या " सृष्टी मागासवर्गीय अभिनव सोया प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्या. लामकाणी , ता . भोकर जि.नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे अधिनियम १ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

जिचा नोंदणी क्र.एनएनडी./बी.के.आर. / जी.एन.एल .( ओ) ७३०/२०१८ 

दिनांक १५/१०/२०१८ . 
अधिसुचना 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
क्र . सहानि/ कक्ष-२/ एनएनडी/ एमएचआर/पीआरजी( पी ) ४०८ / २०१९. संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . माहूर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित " सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 
केले की , हिंद केसरी अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या . 

माहूर , ता . 

नांदेड , १५ ऑक्टोबर , २०१८ . 
माहुर जि . नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 

के.एस.पावडे, 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 

सहाय्यक निबंधक , 
नोंदणी क्रमांक एन.एन.डी./ एम.एच.आर./ पी.आर.जी.( पी .) ४०८ दिनांक 

सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 
११ जानेवारी २०१ ९ च्या क्रमांकाने नोंदणी करण्यात येत आहे . 


४ 


७ 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अनुसार संस्थेचे 
वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे. 


नांदेड , ११ जानेवारी , २०१९ . 


बी.ए.शिंदे 
सहाय्यक निबंधक, 


सहकारी संस्था , ता . माहूर . 


५ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . १०४६/ कक्ष-२/नि.सअसोप्रसहसंस्थाभोकर / अधिसूचना/ २०१८. 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या " समर्थ अभिनव सोयाबीन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या.भुरभुसी , 
ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम 
१ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी. /बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ ) ७३२/२०१८ 
दिनांक १५/११/२०१८ . 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे. 
नांदेड , १५ नोव्हेंबर , २०१८ . 

के.एस.पावडे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 
क्र . १०४७/ कक्ष -२/नि.बअहप्रसोप्रसहसंस्थाभोकर / अधिसूचना/ २०१८. 
- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी 
प्रमाणित केलेल्या "बसेवश्वर अभिनव हळद प्रक्रिया सहकारी संस्था 
मर्या. भोकर , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे अधिनियम १ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


२ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


१० 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र . १०५३/ कक्ष -२/शिछअधाप्रव स्वप्रसहसंस्थाखरबी/ अधिसूचना/२०१८. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या "शिव छत्रपती अभिनव धान्य प्रतवारी व स्वच्छता सहकारी 
संस्था मर्या . खरबी , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


क्र . १५७३/ कक्ष-२/ प्रमअदाउसहसंस्थाहाळदा / अधिसूचना/ २०१ ९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या " प्रमोद महाजन अभिनव दाळ उद्योग सहकारी संस्था मर्या. 
हाळदा , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
अधिनियम १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी. /बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ ) ७३१/२०१८ 
दिनांक १५/११/२०१८ . 


जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी./ बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ ) ७३७/ २०१९ 
दिनांक १ ९ / ०१ / २०१९ . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्र .१० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे. 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 


नांदेड , १५ नोव्हेंबर , २०१८ . 


नांदेड , १९ जानेवारी , २०१९ . 


के.एस.पावडे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


के.एस.पावडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


११ 


९ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र . १५७२/ कक्ष-२/ डॉहेअकाज्युपिनिउसहसंदेवठाणा/ अधिसूचना/ २०१९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या " डॉ . हेडगेवार अभिनव कापडी ज्युटपिशवी निर्मिती उद्योग 
सहकारी संस्था मर्या. देवठाणा , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . १५७१ /कक्ष -२/ अबिवातेप्रउसहसंस्थाबटाळा / अधिसूचना/ २०१९. 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या " अटल बिहारी वाजपेयी तेल प्रक्रिया उद्योग सहकारी संस्था 
मर्या. बटाळा , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी./ बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ) ७३६/ २०१ ९ 
दिनांक १ ९ / ०१ / २०१९ . 


जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी. /बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ) ७३८ / २०१९ 
दिनांक १९ / ०१ / २०१ ९ . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 


नांदेड , १९ जानेवारी , २०१९ . 


नांदेड , १ ९ जानेवारी , २०१९ . 


के.एस.पावडे , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


के.एस.पावडे , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


२ ९ ५ 


१२ 


१४ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 
क्र . १५१५/कक्ष-४/निव्यंअकमापॅलेयुससंमर्या.भोकर/ अधिसूचना/ २०१९ 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या "व्यंकटेश्वरा अभिनव कृषी माल पॅकेजींग , लेबलिंग युनिट सहकारी 
संस्था मर्या. भोकर , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 


प्र . सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . १९ ५१/जिदुविअ / उस्मानाबाद/ सहकार-१/ २०१८ - सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद यांनी नि . कृष्णा मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्या. रुईभर ता . जि . उस्मानाबाद ही संस्था नोंदणी क्र . 
OSM/ OSM/ RSRNC / D ३३५ दि . ५/११/२०१८ अन्वये नोंदविली 
असून संस्थेचे उपविधी श्री जगन्नाथ मारुती शेरखाने मुख्य प्रवर्तक 
नि . कृष्णा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. रुईभर , ता जि . उस्मानाबाद 
यांना देवून विनंती करण्यात येते की , त्यांची सदर संस्थेची पहिली 
सर्वसाधारण सभा , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील 
तरतुदीनूसार बोलावून कार्यवाही करावी. 

श्रीमती भैरी आर.एल. सहकार अधिकारी श्रेणी -२ यांना देवून 
कळविण्यात येते की , सदरील संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेस 
सहाय्यक निंबधकाचे प्रतिनीती म्हणून हजर राहून त्या सभेच्या वृतांताच्या 
दोन प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी./बी.के.आर. / जी.एन.एल .( ओ ) ७३४/ २०१ ९ 
दिनांक १४/ ०१/ २०१ ९ . असा आहे . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 


नांदेड , १४ जानेवारी , २०१९ . 


उस्मानाबाद , ५ नोव्हेंबर , २०१८ . 


के.एस.पावडे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


एस.ए. ढोकळे , 

प्र . सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), जि . उस्मानाबाद . 


१३ 


१५ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र . १५१६/ कक्ष-४/ निवाल्किीअदुप्रयुससंमर्या. भोकर/ अधिसूचना/ २०१९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . भोकर जि . नांदेड यांनी प्रमाणित 
केलेल्या " वाल्मिकी अभिनव दुय्यम प्रक्रिया युनिट सहकारी संस्था मर्या. 
भोकर , ता . भोकर जि . नांदेड " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
अधिनियम १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 


क्र .१ ९ ५३ /नियंत्रण / स्वामी समर्थ/ औद्योगिक नोंदणी/ सन२०१८.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था तालूका उस्मानाबाद यांचेकडून असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , स्वामी समर्थ औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या. उस्मानाबाद ता . जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० मधील सन ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम /( ओएसएम )/ 
पीआरडी/( आय )/ ४०२/ सन २०१८ , दिनांक ९/ १० /२०१८ ने नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


जिचा नोंदणी क्र.एन.एन.डी./बी.के.आर./ जी.एन.एल .( ओ ) ७३५/ २०१९ 
दिनांक १४/ ०१ / २०१ ९ . असा आहे . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १ ९ ६१ मधील क्र .१० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 

" उत्पादक 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " औद्योगिक उत्पादक संस्था " आहे. 


नांदेड , १४ जानेवारी , २०१९ . 


उस्मानाबाद , ९ ऑक्टोबर , २०१८ . 


, 


के.एस.पावडे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . भोकर . जि . नांदेड . 


बालाजी सावतर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . उस्मानाबाद . 


२ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


१८ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र . १९ ५३/नियंत्रण/ रुक्मीणी अभिनव/ खरेदी विक्री/ नोंदणी/ २०१८ : 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था तालूका उस्मानाबाद यांचेकडून असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , रुक्मीणी अभिनव खरेदी-विक्री सहकारी 
संस्था मर्या. उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० मधील सन (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम/ ( ओएसएम )/ एजीआर/( एम )/ 
३०४/ सन २०१८ , दिनांक ९/ १०/ २०१८ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र . १११/ एलटीआर/ एएसए/ जीएनएल / जीएनएल/( ओ) /१२४७/२०१९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था तालूका औसा असे अधिसूचित करीत 
आहे की , पोमादेवी अभिनव सहकारी संस्था मर्या. जवळगा , पो . ता . 
औसा , जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) च्या अनुषंगाणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम (१० ) ( १) मध्ये नमूद 
केल्यानुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असा आहे . 
लातूर , २१ जानेवारी , २०१९ . 

एम.जी. गुंजकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता.औसा , लातूर . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील क्र .१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " शेती 
संस्था " असून उपवर्गीकरण "पणन संस्था " असे आहे. 


उस्मानाबाद , ९ ऑक्टोबर , २०१८ . 


बालाजी सावतर , 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . उस्मानाबाद . 


१७ 


१ ९ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र . ८५/एलटीआर/ एएसए / जीएनएल/ जीएनएल /( ओ )/१११८/२०१९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था तालूका औसा असे अधिसूचित करीत 
आहे की , जय बजरंग स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था म . लामजना, 
ता . औसा , जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 

सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) च्या अनुषंगाणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) मध्ये नमूद 
केल्या नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असा आहे . 
लातूर , २१ जानेवारी , २०१९ . 

गुंजकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता औसा , लातूर . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


प्रसिध्दीकरण 


एम.जी. 


क्र . ८७/ एलटीआर/ एएसए/ जीएनएल /( ओ)/१११९/२०१९.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था तालूका औसा असे अधिसूचित करीत आहे की , 
बळीराजा अभिनव सहकारी संस्था मर्या. हासेगाव ता . औसा , जि . 

लातूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. 


. 


सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० च्या कलम १२ (१ ) च्या अनुषंगाणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम (१०) ( १) मध्ये नमूद 
केल्यानुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असा आहे . 


२० 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र . १४४७/ एलटीआर / युजीआर/ जीएनएल / ५८१/ २०१९.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था उदगीर ता . उदगीर यांचेकडून सूचित करण्यात 
येते की , रयत सर्वसाधारण संस्था मर्या. टाकळी, ता . उदगीर जि . लातूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक XXIV ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


लातूर , १४ जानेवारी , २०१९ . 


आहे . 


एम.जी. गुंजकर , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.औसा,लातूर . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील क्र .१० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण " सर्वसाधारण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 
लातूर , १८ जानेवारी , २०१ ९. 

दुर्वाचनिय , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ता.औसा , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१ ९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


२ ९ ७ 


सदर संस्था वैधानिक दृष्ट्या या कार्यालयाचे कार्यकक्षेत येत आहे . 
आणि 


२१ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र . १५५१/ एलटीआर/ युजीआर/ जीएनएल/ ५८३/ २०१९.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था उदगीर ता . उदगीर यांचेकडून सूचित करण्यात 
येते की , प्रांजल सर्वसाधारण सहकारी संस्था , मर्या. पिंपरी ता . उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन 
१९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXIV ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 
उपरनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 

नियम १ ९६१ मधील क्र .१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे. 
लातूर , २५ जानेवारी , २०१ ९ . 

दुर्वाचनिय , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता.औसा, लातूर . 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५/( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे . तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शबद वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकूत केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत . 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन , तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन 
निर्णयनुसार उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार 
क्रमप्राप्त असलेची माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे पारीत करीत 
आहे . 


आदेश 


२२ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र . १५७५ / एलटीआर/ युजीआर / जीएनएल / ११७४/ २०१९.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था उदगीर ता . उदगीर यांचेकडून सूचित करण्यात 
येते की , कृषी विश्वास सर्वसाधारण शेतकरी सहकारी संस्था , मर्या 
तोंडचिर , जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXIV ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील क्र .१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे . 
लातूर , ३० जानेवारी , २०१९ . 

दुर्वाचनिय , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता.औसा, लातूर . 


मी श्री . ल . पवार सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता.उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर/ युजीआर / आरएसआर /३७३ दि . ४/१/२००२ अन्वये नोंदण्यात 
आलेली , संगमेश्वर पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या.पिंपरी ता . उदगीर 
जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द 
करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचेबंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/०१/ २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


लातूर , ३१ जानेवारी , २०१९ . 


श्री.ल. पवार , 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि.लातूर. 


२३ 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले : १ ) मा . उपसचिव , (लाक्षेवी ) जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए-१०१५ / 
( ३१/१५ ) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय . 
२) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र . मजसुप्र -१००६/( ३८ ९/ २००६ ) 
लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय . 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

क्र . सनिउ/ कक्ष-२/ पाणी वापर / नोंदणी रद्द / वर्ग/ १५८० / २०१९.- ज्या 
अर्थी, संगमेश्वर पाणी वापर सहकारी संस्था , मया . पिंपरी , तालूका 
उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम संस्था १९ ६० 
व त्या खालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणी करण्यात 
आलेली असून , तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर / युजीआर/ आरएसआर / 
३७३ दि . ७/१/२००२ असा आहे. 


२४ 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले : 

१ ) मा . उपसचिव , (लाक्षेवी ) जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए-१०१५/ 
( ३१/१५ ) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय 

२) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र . मजसुप्र -१००६ /(३८ ९ / 
२००६ ) लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय . 

३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

क्र . सनिउ / कक्ष-२/ पाणी वापर / नोंदणी रद्द / वर्ग/ १५८१/ २०१९.- ज्या 
अर्थी, कै . विलास भोसले पाणी वापर सहकारी संस्था म . जकनाळ , 
ता . उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम संस्था 
१९ ६० व त्या खालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणी 
करण्यात आलेली असून , तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर/ युजीआर/ 
आरएसआर/ ५५५, दि . २५/११/२०१० असा आहे . 


२ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१ ९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


सदर संस्था वैधानिक दृष्ट्या या कार्यालयाचे कार्यकक्षेत येत आहे. 
आणि 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५/( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे . तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शब्द वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकृत केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत . 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार अधिकारचा 
वापर प्राप्त करुन , तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन निर्णयनुसार 
उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार क्रमप्राप्त 
असलेची माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे पारीत करीत आहे . 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५ /( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे. तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शब्द वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकृत त केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत. 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार प्राप्त 
करुन , तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन निर्णयनुसार उक्त 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार क्रमप्राप्त असलेची 
माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे पारीत करीत आहे . 


आदेश 


आदेश 


मी श्री . ल . पवार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर/ युजीआर/ आरएसआर/ ५५५ दि . २५/११/२०१० अन्वये नोंदण्यात 
आलेली, कै . विलास भोसले पाणी वापर सहकारी संस्था म . जकनाळ , 
ता . उदगीर जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून 
रद्द करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे . 


मी श्री.ल. पवार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर/ युजीआर/ आरएसआर/ ५५४ दि . २०/११/२०१० अन्वये नोंदण्यात 
आलेली , माऊली पाणी वापर सहकारी संस्था म . चिघळी, ता . उदगीर 
जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द 
करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/ ०१/ २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


लातूर , ३१ जानेवारी , २०१९ . 


श्री.ल. पवार , 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/ ०१/ २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे. 
लातूर , ३१ जानेवारी, २०१९ . 

श्री.ल. पवार , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि . लातूर . 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि.लातूर . 


२६ 


२५ 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले :- १ ) मा . उपसचिव , ( लाक्षेवी ) जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए -१०१५ / 
( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय. 
२ ) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र . मजसुप्र -१००६/( ३८ ९/ २००६) 
लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय . 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 
क्र . सनिउ/ कक्ष-२/ पाणी वापर/ संस्था/ नोंदणी रद्द/ वर्ग/ १५८२/ २०१ ९. 
ज्या अर्थी, माऊली पाणी वापर सहकारी संस्था म . चिघळी , ता . उदगीर 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम संस्था १९ ६० व त्या 
खालील नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणी करण्यात आलेली 
असून , तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर/ युजीआर / आरएसआर/ ५५४ , 
दि .२०/ ११/ २०१० असा आहे सदर संस्था वैधानिक दृष्ट्या या कार्यालयाचे 
कार्यकक्षेत येत आहे. आणि 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले :- १ ) मा . उपसचिव , ( लाक्षेवी) जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए-१०१५/ 
( ३१/१५ ) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय . 
२) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र . मजसुप्र -१००६/( ३८ ९/ २००६ ) 
लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय . 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 
क्र . सनिउ/ कक्ष-२/ पाणी वापर/ संस्था / नोंदणी रद्द/ वर्ग/ १५८३/ २०१ ९. 
ज्या अर्थी, आकाश पाणी वापर सहकारी संस्था म . कोदळी ता . उदगीर , 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम संस्था १९ ६० व त्या 
खालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणी करण्यात आलेली 
असून , तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर/ युजीआर/ आरएसआर/ ५५२ , 
दि . ३१/०३/ २००९ असा आहे सदर संस्था वैधानिक दृष्ट्या या कार्यालयाचे 
कार्यकक्षेत येत आहे. आणि 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


२ ९९ 


. 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५/( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे. तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शब्द वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकृत केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत . 

त्या अर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन, तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन 
निर्णयनुसार उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार 
क्रमप्राप्त असलेची माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे पारीत करीत 
आहे. 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५ /( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे. तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शब्द वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकृत केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत . 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन, तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन 
निर्णयानूसार उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार 
क्रमप्राप्त असलेची माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत 
करीत आहे . 


आदेश 


आदेश 


मी श्री . ल . पवार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर / युजीआर/ आरएसआर / ५५२ दि . ३१/ ३/ २०१९ अन्वये नोंदण्यात 
आलेली, आकाश पाणी वापर सहकारी संस्था म . कोदळी, ता . उदगीर , 
जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द 
करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/ ०१/ २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


मी श्री . ल . पवार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर / युजीआर / आरएसआर/ ५५१ दि . २८/१२/२००७ अन्वये नोंदण्यात 
आलेली, भवानी पाणी वापर सहकारी संस्था म . डांगेवाडी , ता . उदगीर , 
जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द 
करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/ ०१/ २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


लातूर , ३१ जानेवारी , २०१ ९ . 


लातूर , ३१ जानेवारी, २०१ ९. 


श्री.ल. पवार , 


श्री.ल. पवार , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि . लातूर . 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , लातूर 


वाचले : 


२७ 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले :- १ ) मा . उपसचिव , (लाक्षेवी) जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए -१०१५/ 
( ३१/१५ ) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय . 
२) जलसंपदा विभाग , शासन निर्ण क्र . मजसुप्र -१००६/( ३८ ९/ २००६ ) 
लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय . 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 
क्र . सनिउ/ कक्ष-२/ पाणी वापर/ संस्था / नोंदणी रद्द/ वर्ग/ १५८४/ २०१ ९. 
ज्या अर्थी, भवानी पाणी वापर सहकारी संस्था म.डांगेवाडी ता . उदगीर , 

लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम संस्था १९ ६० व त्या 
खालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणी करण्यात आलेली 
असून , तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर/ युजीआर/ आरएसआर / ५५१ , 
दि . २८/१२/२००७ असा आहे सदर संस्था वैधानिक दृष्ट्या या कार्यालयाचे 
कार्यकक्षेत येत आहे. आणि 


२८ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
१ ) मा . उपसचिव , (लाक्षेवी) जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए-१०१५ / 
( ३१/१५ ) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय . 
२ ) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र . मजसुप्र -१००६/( ३८ ९ / २००६ ) 
लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय . 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद. 
क्र . सनिउ /कक्ष-२/ पाणी वापर/ संस्था /नोंदणी रद्द/ वर्ग/ १५८५/ २०१९. 
ज्या अर्थी, गंगासागर पाणी वापर सहकारी संस्था म . गुडसूर ता . उदगीर , 
जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम संस्था १९ ६० व त्या 
खालील नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून नोंदणी करण्यात आलेली 
असून , तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर / युजीआर/ आरएसआर/ ५४८ , 
दि . ०४/०६/२००७ असा आहे सदर संस्था वैधानिक दृष्ट्या या कार्यालयाचे 
कार्यकक्षेत येत आहे. आणि 


जि . 


३०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१ ९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५/( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे. तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शब्द वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकृत केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत . 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार प्राप्त 
करुन , तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन निर्णयनुसार उक्त 
संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार क्रमप्राप्त असलेची 
माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे पारीत करीत आहे . 


आदेश 


ज्या अर्थी, मा जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील शासन 
निर्णय सीडीए/ १०१५ /( ३१/१५) लाक्षेवी ( कामे )/दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचे 
शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
व संपुर्ण सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या हाती देण्यासाठी महाराष्ट्र 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा 
केला असल्याने , प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांची नोंदणी 
सहकार कायद्यान्वये करता येणार नसलेचे नमूद केले आहे. तसेच पाणी 
वापर संस्थांच्या नावातील सहकारी शब्द वगळण्यात आला असून , सहकार 
कायद्यांतर्गत स्विकृत केलेले उपविधी रद्द करण्यात आले आहेत . 

त्या अर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमानुसार प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन, तसेच वाचले क्रमांक ०१ व ०२ चे शासन 
निर्णयानुसार उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करणे आवश्यक आणि कायद्यानुसार 
क्रमप्राप्त असलेची माझी खत्री झालेने मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत 
करीत आहे . 

आदेश 
मी श्री . ल . पवार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर / युजीआर/ आरएसआर / ३७३ दि . ४/१/२००२ अन्वये नोंदण्यात 
आलेली, कै . जगन्नाथ पाटील पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. नळगीर , 
ता . उदगीर , जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून 
रद्द करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे आस्तित्व असणेचेबंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/०१/ २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे. 

लातूर , ३१ जानेवारी , २०१९ . 


मी श्री . ल . पवार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . उदगीर 
जि . लातूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० मधील 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या कार्यालयाचे जा.क्र . 
एलटीआर/ युजीआर/ आरएसआर/ ५४९ दि . ४/६/२००७ अन्वये नोंदण्यात 
आलेली , गंगासागर पाणी वापर सहकारी संस्था म . गुडसूर ता . उदगीर , 
जि . लातूर असून या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द 
करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचेबंद होईल , तसेच सदर संस्था 
उक्त शासन निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१/०१/ २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी दिला आहे . 


लातूर , ३१ जानेवारी , २०१ ९ . 


श्री.ल. पवार , 


श्री.ल. 

पवार , 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि . लातूर . 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि.लातूर. 


२ ९ 


३० 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

प्रसिध्दीकरण 
क्र . १५८७ नोंदणी एलटीआर/ यूजीआर/ जीएनएल/ ११७५/ सन -२०१ ९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था उदगीर ता . उदगीर यांचेकडून सूचित 
करण्यात येते की , मुख्य प्रर्वतक डॉ . भीमराव आंबेडकर सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था , मर्या. धडकनाळ , ता . उदगीर जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक XXIV ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले :- १ ) मा . उपसचिव , ( लाक्षेवी) जलसंपदा विभाग , महाराष्ट्र 
शासन मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्र . सीडीए -१०१५/ 
( ३१/१५ ) लाक्षेवी ( कामे ) मंत्रालय मुंबई दिनांक ६/४/२०१६ रोजीचा 
शासन निर्णय . 
२ ) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र . मजसुप्र -१००६/( ३८ ९/ २००६ ) 
लाक्षेवी ( कामे ) दिनांक १८/१२/२००६ रोजीचा शासन निर्णय. 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुद . 

क्र . सनिउ/ कक्ष-२/ पाणी वापर/ संस्था/ नोंदणी रद्द/ वर्ग/ १५८६/ २०१ ९. 
ज्या अर्थी, कै . जगन्नाथ पाटील पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. 
नळगीर , ता . उदगीर , जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 
संस्था १९ ६० व त्या खालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरून 
नोंदणी करण्यात आलेली असून, तिचा नोंदणी क्रमांक . एलटीआर/ युजीआर/ 
आरएसआर/ ३७७ , दि . ०४/१०/२००२ असा आहे. सदर संस्था वैधानिक 
दृष्ट्या या कार्यालयाचे कार्यकक्षेत येत आहे . आणि 


आहे . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील क्र .१० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण " सर्वसाधारण 
संस्था" असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " आहे. 
लातूर , १ फेब्रुवारी , २०१९ . 

दुर्वाचनिय , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि . लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


३०१ 


३१ 


ज्या अर्थी, वाचले क्रमांक ० ९ अन्वये सदर संस्थेचे अंतरिम आदेश 
पारित करण्यात आले आहेत . 


आणि 


ज्या अर्थी, वाचले क्रमांक १० अन्वये सदर संस्थेच्या अंतरिम आदेशावर 
आक्षेप अर्ज सादर करण्यात आला . 


आणि 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 
वाचले :- १ ) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) 
२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ 
३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ 

दिनांक ११/ ० ९ / २०१४ . 
४ ) मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे , यांचे पत्र 

दिनांक १०/१०/२०१४ . 
५ ) अध्यक्ष , केतकी संगमेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. निडेबन 

यांचे संस्था नोंदणी रद्द करणे बाबतचे पत्र , दिनांक ०७/१२/२०१५. 
६ ) या कार्यालयाचे मतदार याद्या सादर करणे बाबतची पत्र दिनांक 

१७/०५/२०१७ व १६/१२/२०१७ . 
७ ) संस्थेने मतदार याद्या सादर न करता केलेला पत्रव्यवहार दिनांक 

०८/०६/२०१७ व १६/१२/२०१७. 
८ ) प्राधिकृत अधिकारी यांचा अहवाल दि . १७/१०/२०१८ 
९ ) या कार्यालयाकडील अंतरीम आदेश दि . २६/१०/२०१८ 
१० ) श्री . गंगाधर मन्मथप्पा स्वामी व इतर २५ यांचा अंतरीम आदेशावर 

आक्षेप दिनांक २२/११/२०१८ . 
११ ) या कार्यालयाकडील पत्र दि . १२/१२/२०१८ व दि . १३/१२/२०१८ 


ज्या अर्थी, वाचले क्रमांक ११ अन्वये सदर संस्थेचे अंतरिम आदेश 
विलोपित करण्याबाबत कायद्यातील तरतूदीनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे/ 
पुरावे समक्ष उपस्थित राहून सादर करणे बाबत आक्षेपकर्ते यांना कळवूनही 
आक्षेपकर्ते सदर कायद्यातील तरतूद व आवश्यक कागदपत्रे/ पुरावे लेखी 
म्हणनेसह राहिलेले नाहीत . 

त्या अर्थी, संस्था अवसायनात घेऊन अवसायकाची नियुक्ती करणे 
संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी अंतिम अवसायनात घेण्याची कार्यवाही 
करणे उचित होईल असे माझे मत झालेले आहे . करिता मी खालील 
प्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे . 


अंतिम आदेश 


प्रस्तावना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) ( क ) ( दोन) व 
( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी श्री.ल. पवार , 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , उदगीर केतकी संगमेश्वर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या. निडेबन उदगीर ता . उदगीर जि . लातूर या 
संस्थेच्या समापनाचा अंतीम आदेश असून , महाराष्ट सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १०३ अन्वये अवसायक म्हणून श्री . सी.एम.धोंडगे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी-२ अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उदगीर यांची नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १५/ ०१/ २०१ ९ रोजी माझे सही शिक्यानिशी व 
कार्यालयीन मोहर लावून पारित केला असे . 

लातूर , १५ जानेवारी , २०१ ९. 


श्री.ल. 


पवार , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , उदगीर , जि . लातूर . 


३२ 


क्र . सनिउ/नियंत्रण/ अंतिम आदेश/ के.संसह.गृ.सं.म.निडेबन / १४३२ / 
२०१९.- ज्या अर्थी, केतकी संगमेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मया . 
निडेबन ता . उदगीर जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व त्या खालील नियम १९ ६१ मधील तरतुदीस अनुसरुन 
नोंदणीकृत असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एचएसजी/टिओ/ ९ ३९/ ८ ९- ९ ० / 
दि .३१/०७/ १ ९ ८ ९ असा आहे . 

ज्या अर्थी, सदर संस्थेची नोंदणी या कार्यालयाकडून झालेली असल्याने 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , उदगीर हे या संस्थेचे निबंधक 
आहेत आणि सदरील संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
मधील कलम व नियम १९६१ मधील नियमानुसार व संस्थेने स्विकृत 
केलेल्या उपविधीनुसार व शासन परिपत्रकीय सुचनेनुसार कामकाज पार 
पाडणे बंधनकारक आहे . 

ज्या अर्थी, शासनाने अवलंबलेले सहकार विषयक व विकास कार्यक्रम 
यांची समुचितरित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी निबंधकाने दिलेल्या निर्देशांची 
संस्था जाणून बुजून अवज्ञा करीत आहे . आणि 

ज्या अर्थी, वाचले क्रमांक ४ व ६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० च्या दिनांक १३/०८/२०१३ च्या ( सुधारणा) अधिनियमातील 
कलम ७३ कब नुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याची तरतूद आहे आणि 

ज्या अर्थी, शासन अधिसूचना दिनांक ०३/०३/२०१३ अन्वये राज्य 
सहकारी प्राधिकरणाचे गठण करण्यात आले आहे. आणि 

ज्या अर्थी, वाचले क्रमांक ०८ अन्वये प्राधिकृत अधिकारी यांनी निवडणूक 
कामी दप्तर / रेकॉर्ड उपलब्ध न झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे 
शक्य झाले नसल्याने तसेच त्यांचा प्राधिकृत अधिकारी पदाचा कामकाजाचा 
कालावधी सहा महिन्यापेक्षा अधिक झाला असल्याने संस्था अवसायनात 
घेऊन अवसायकाची नियुक्ती करणे बाबत कळविले आहे . आणि 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 


वाचा : 


१) महाराष्ट्र शासन वट्टहुकूम नं . १४ दिनांक १३/ १० / १९ ८१ . 

२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसुचना 
क्र . सहिससी/ १०८१/ ३३३२/ २२० / १५ सी . दिनांक २० / १०/ १ ९ ८१ . 

३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/१५६(२ ) दिनांक १९/ ०३/ १९ ६८ . 

४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/६/२०१६. 

५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १/१/२०१७ . 

६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ . 


३०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


७ ) लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . 

लातूर पत्र दि . 

१५/७/२०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्र .२९ ४० वि -१/ कलम १५६/ लातूर जि.म.सह बँक लि ./ सन २०१८ : 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , बी.एल. वांगे, जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या अधिसूचनेद्वारे लातूर जिल्हा 
मध्यवर्ती बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालीलप्रमाणे नमुद अधिकाऱ्यांना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६१ चे २ ( एच ) व ( जे ) 
तसेच नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५,६,७,९,१०,११ , ( अपसेट प्राईस 
कायम करण्याची तरतूद वगळून ) १२,१३,१५,१७,१८ व २० ( अ) नुसार 
वरिल कायद्याचे कलम १०१ अनुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी या दिनांकापासून दि . ३१ मार्च २०१ ९ या 
कालावधीकरीता अधिकार प्रदान करीत आहेत . 

सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


विभाग / शाखा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री एम.जी.पाटील 


व्यवस्थापक (प्रशासन ) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


वसूली अधिकारी 


संपुर्ण जिल्हा 


२ 


श्री . सी.एन.उगीले 


व्यवस्थापक (बिगरशेती) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


३ 


श्री . टी.एम.जाधव 


व्यवस्थापक ( कर्जे/ वसूली ) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


४ 


श्री . ए.एच.तांदळे 


सहा. व्यवस्थापक ( लेखातपासणी) | मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


५ 


श्री . बी.व्ही.पवार 


व्यवस्थापक ( लेखातपासणी) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


६ 


श्री . एम.एम.देशपांडे 


व्यवस्थापक ( अंत . ले . तपा .) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


७ 


श्री . एल.एम.देशमुख 


बँकींग ऑफिसर (हिशोब ) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


८ 


श्री . व्हि.एन.हरिदास 


सहा. व्यवस्थापक ( वसूली ) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


९ 


श्री . एस.पी.माळी 


बँकींग ऑफिसर (बिगर शेती ) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


१० 


श्री . एस.आर.देशमुख 


जे.बी.ओ. ( शेती कर्जे) 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


११ 


श्री . व्ही.जी.शिंदे 


फिल्ड ऑफिसर 


निलंगा 


- // 


- // 


१२ 


श्री . बी.पी.साळुके 


- // 


रेणापूर 


- // 


- // 


१३ 


श्री . आर.आर. मुळे 


- // 


लातूर 


- // 


- // 


१४ 


श्री . बी.एस. सांगवे 


- // 


शिरुर अनंतपाळ / देवणी 


- // 


- // 


१५ 


श्री . आर.ए.देशमुख 


- // 


अहमदपूर / जळकोट 


- // 


- // 


१६ 


श्री . जे.केयरटे 


- // 


उदगीर 


- // 


- // 


१७ 


श्री . आर.डी.जगताप 


- // 


औसा 


- // 


- // 


१८ 


श्री . आ.एस.जाधव 


- // 


चाकूर 


- // 


- // 


१ ९ 


श्री . आर.के.मोरे 


शाखा तपासणीस 


छ.शि.मा.यार्ड /महमदपूर 


- // 


- // 


२० 


श्री . ए.एल.मगर 


- // 


मुरुड / बोरगांव काळे 


- // 


- // 


२१ 


श्री . जी.आर.भटकर 


- // 


रेणापूर 


- // 


- // 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


३०३ 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


विभाग / शाखा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


२२ 


श्री . जी.डी.कोळपे 


- // 


लामजना 


- // 


- // 


२३ 


श्री . आर.जी.वाघोलीकर 


- // 


जवळगा पो . 


- // 


- // 


२४ 


श्री . आर.एस.पाटील 


- // 


वलांडी 


- // 


- // 


२५ 


श्री . बी.जी.वाडकर 


- // 


पानगांव 


- // 


- // 


२६ 


श्री . डी.डी.उगीले 


- // 


शिरुर अनंतपाळ 


- // 


- // 


२७ 


श्री . ए.एन.गोटमुकले 


- // 


नळगीर | गुडसूर 


- // 


- // 


२८ 


श्री . बी.आर.केंद्रे 


- // 


जळकोट 


- // 


- // 


२ ९ 


श्री . व्हि.डी चव्हाण 


- // 


देवणी 


- // 


- // 


३० 


श्री . ए.आर.देशमुख 


- // 


अहमदपूर 


- // 


- // 


३१ 


श्री . के.एस.चव्हाण 


- // 


शिरुर ताजबंद 


- // 


- // 


३२ 


श्री . बी.व्ही.ढोलगे 


- // 


चाकूर 


- // 


- // 


३३ 


श्री . डी.टी.पाटणकर 


- // 


निलंगा 


- // 


- // 


३४ 


श्री . के डब्लू.जाधव 


- // 


औराद शहाजाणी 


- // 


- // 


३५ 


श्री . ए.एस. लोकरे 


- // 


मुख्य कार्यालय , लातूर 


- // 


- // 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्जवसूलीची कार्यवाही 
करावी. 


७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसूली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० व नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमलबजावणीकरीता असतील . 


८. नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल 
दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 


३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहील . 


९ . शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५- स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये विशेष वसूली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करणेस मनाई आहे. 


५. विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीची 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशिर कारवाई करण्यात येतील . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ 
दि . बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसूलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी . 


१०. संस्थेची मागणी व थकबाकी वसूली अभावी संस्थेस येणारी 
अडचण याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसूली होण्याच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान 
करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चालनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निंबधक कार्यालयामार्फत तपासणी 
करुन शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा . 

११.विशेष वसूली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्चवसुल करण्यात 
येवू नये. 


३०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


योग्य पध्दतीने केला आहे किंवा नाही याबाबत तपासणीकरुन त्याबाबतचे 
निष्कर्ष लेखापरिक्षण अहवामध्ये करणे बंधनकारक राहील . लेखापरिक्षण 
अहवालामध्ये याबाबत गंभीर दोष निदर्शनास आल्यास संबंधीत संस्थेच्या 
निबंधकाने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावयाची आहे. 


लातूर , १५/७/२०१८ . 


१२. जप्त केलेल्या मालत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच 
लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात 
कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 

तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे आदेश दिनांक ६/४/२०१८ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम १०७ अन्वये 
वसूली अधिकाऱ्यांनी वसूल करावयाच्या हुकूमनाम्याच्या / वसूली दाखल्याच्या 
आदेशीकेचा खर्च ( Cost of process ) खालीलप्रमाणे निश्चीत केलेल्या 
आहे . 


समृत जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जि . लातूर . 


३३ 


अं . 


वसूलीचे टप्पे 


आदेशिकेचा खर्च 


क्र . 


१ 


वसूली दाखला/ हुकूमनामा प्राप्त झाल्यानंतर एकुण वसूलपात्र रकमेच्या 
आणि मागणी नोटीस दिल्यानंतर जप्ती ०.५० % 


नोटीस देण्यापुर्वी 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/ ११५०/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" रमाबाई आंबेडकर मागासर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी पालन 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. येल्लोरी , ता . औसा , जि . 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ 
एएसए/ एजीआर( ओ)/ १३७०( ए) / सन २०१८ , दि . ७/ ०९ / २०१८ असा 
आहे. 


लातूर " ही 


२ 


जप्ती नोटीस दिल्यानंतर व जप्ती 
केल्यानंतर 


एकुण वसूलपात्र रकमेच्या 
०.७५ % 


३ 


लिलाव जाहीर करुन जंगम / स्थावर 
मालमत्तेच्या लिलावास मान्यता 
मिळाल्यानंतर 


एकुण वसूलपात्र रकमेच्या 
१.५० % 


अटी व शर्ती 


लातूर , ७ सप्टेंबर , २०१८ . 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध), ता . औसा, जि . लातूर . 


३४ 


प . वसूली अधिकारी यांना हुकूमनामा/ वसूली दाखला यामधील वसूलपात्र 
रक्कम व उपरोक्त नमुद हुकूनाम्याच्या / वसूली दाखल्याच्या आदेशीकेचा 
खर्च ( Cost of process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसूली 
खर्चम्हणून थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. 

२. लिलावद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर कमाल १.५० % दरानेच 
आदेशीकेचा खर्च वसूल करता येईल. अन्यथा उपरोक्त नमुद ज्या टप्यावर 
थकबाकी रक्कम पुर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च 
वसूल करावा . 

३. उपरोक्त नमुद आदेशाप्रमाणे खर्चाची दराची आकारणी व वसूली 
संस्थेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रु . १.५० लाख 
मर्यादेतच आदेशीकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 

४. उपरोक्त अट क्र . १ व ३ मध्ये नमूद केलेल्या रकमे व्यतिरीक्त 
वसूली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसुल केल्यास ते महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहतील. 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/ ११५२/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" यल्लमा आंबेडकर मागासर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी पालन 
व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. येल्लोरी , ता . औसा , जि . लातूर " ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर / 
एएसए / एजीआर( ओ)/ १३७१( ए )/ सन २०१८ , दि . ७/ ०९ / २०१८ असा 


५. प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसूली अधिकारी / संस्था यांनी वसूली दाखल्याची 
अंमलबजावणी कारतांना नोटीस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी जाहिरात खर्च व 
प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
कारणासाठी करता येणार नाही . 


आहे . 


लातूर , ७ सप्टेंबर , २०१८ . 


बी.डी.दुधाटे , 


६. संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्यांच्या विनियोगाबाबत 
प्रकरण निहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील . संस्थेच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षकांने लेखापरिक्षण करतांना खर्चाची आकारणी व त्याचा विनियोग 


सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध), ता . औसा, जि.लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


३०५ 


उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे. 
लातूर , १२ नोव्हेंबर , २०१८ . 

एस.एस.कुलकर्णी, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरुर , अनंतपाळ , जि.लातूर . 


३५ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुवि / ला / सनि/ अधिसुचना/ ११५४ / सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" श्री सेवालाल महाराज महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्या. वांजरखेडा , ता . जि . लातूर " ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचेनियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेची नोंदणी 
क्रमांक एलटीआर/ एलटीआर / एजीआर( ओ)/ १३४ ९/ सन २०१८ , दि . 
७ / ० ९ / २०१८ असा आहे . 
लातूर , ७ सप्टेंबर , २०१८ . 

बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर . 


३८ 


३६ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .३८७ वि -२एलटीआर /एसएल / आरएसआर/ १३७४ / २०१८.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर यांचेकडून 
असे अधिसूचित केले जाते की , " अटल कृषी सर्वसाधारण नाविण्यपुर्ण 
सहकारी संस्था मर्या. हालकी ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर ही 
संस्था " महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० (महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक -२४ ) चे चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा 
नोंदणी क्रमांक -एल.टी.आर./ एस.ए.एल./ आर.एस.आर./ १३७४/ २०१८ 
दिनांक १२/११/२०१८ असा आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था" असे आहे. 
लातूर , १२ नोव्हेंबर , २०१८ . 

एस.एस.कुलकर्णी, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरुर , अनंतपाळ , जि . लातूर . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .३८ ९ वि -२एलटीआर/ एसएल/ आरएसआर / १३७५ / २०१८.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर यांचेकडून 
असे अधिसूचित केले जाते की , " मनोहर सर्वसाधारण सहकारी संस्था 
मर्या. कळमगाव ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर ही संस्था " महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे अधिनियम १ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२४ ) चे 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी क्रमांक - 
एल.टी.आर./ एस.ए.एल./ आर.एस.आर./ १३७५ / २०१८ दिनांक १२/ ११ / 
२०१८ असा आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर संस्था " असे आहे . 
लातूर , १२ नोव्हेंबर , २०१८ . 

एस.एस.कुलकर्णी, 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , शिरुर , अनंतपाळ , जि . लातूर . 


, 


३ ९ 


३७ 
सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .३८८ वि -२एलटीआर/ एसएल / आरएसआर / १३७३ / २०१८.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था, ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर यांचेकडून 
असे अधिसूचित केले जाते की , " कै . प्रमोद महाजन अभिनव सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मर्या. कानेगाव ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर ही 
संस्था" महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १ ९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक -२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून जिचा 
नोंदणी क्रमांक -एल.टी.आर./एस.ए.एल./ आर.एस.आर./ १३७३/ २०१८ 
दिनांक १२/११/२०१८ असा आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/ ९८२/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" जलपरी भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था (प्राथमिक ) , 
मर्या. गौर , ता . निलंगा, जि . लातूर " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात 
आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एनजीए/ आरएसआर / 
एसआर / १३ ९ ० ( ए )/ सन २०१८ , दि . २४/०७/२०१८ असा आहे. 


लातूर , २४ जुलै , २०१८ . 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), ता . निलंगा, जि . लातूर . 


३०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ४-१० , २०१९ : चैत्र १४-२० , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४० 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि / अधिसुचना/९ ८४/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" वैष्णवी दुध व्यावसायीक सहकारी संस्था , मर्या. डिगोळ , ता . शिरुर 
अनंतपाळ , जि . लातूर " ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम 
क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेची नोंदणी 
क्रमांक एलटीआर/ एसएएल / अजीआर ( ओ )/ / सन २०१८ , दि . २४/ 
०७/२०१८ असा आहे . 
लातूर , २४ जुलै, २०१८ . 

बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , ता . शिरुर अनंतपाळ , जि . लातूर . 


सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचेनियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात 
आले आहे. संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ युजीआर/ आरएसआर / 
( एसआर )/ १३ ९ २ ( ए )/ सन २०१८ , दि . १०/०८/२०१८ असा आहे . 
लातूर , १० ऑगस्ट , २०१८ . 

बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध), ता . उदगीर , जि . लातूर . 


४३ 


. 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/ १४ ९ १/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
"विकासरत्न भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था ( प्राथमिक ), 
मर्या. वाडीवाघोली ता . जि . लातूर " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले 
आहे. संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एलटीआर/ आरएसआर/( एसआर )। 
१३ ९ ४ ( ए )/ सन २०१८ , दि . २१/१२/२०१८ असा आहे . 

लातूर , २१ डिसेंबर २०१८ . 


४१ 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना / १०१८ / सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" नाथ मागासवर्गीय धरणग्रस्त भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी 
संस्था ( प्राथमिक) , मर्या. पानगाव, ता . रेणापूर, जि . लातूर " ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ आरएनआर / 
आरएसआर/ (एसआर / १३९ १ ( ए) / सन २०१८ , दि . ३/०८/२०१८ असा 
आहे . 

लातूर , २४ जुलै, २०१८ . 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध), जि . लातूर. 


४४ 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), ता . रेणापूर , जि . लातूर . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/१४९ ३/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" कुलस्वामीनी भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था ( प्राथमिक ) , 
मर्या. शेंद ता . शिरुर अनंतपाळ जि . लातूर " ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे वर्गीकरण करण्यात 
आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एसएएल / आरएसआर / 
( एसआर )/ १३९ ३ ( ए )/ सन २०१८ , दि . २१/१२/२०१८ असा आहे . 
लातूर , २१ डिसेंबर २०१८ . 

बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), ता . शिरुर अनंतपाळ, जि . लातूर . 


४२ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/ १०५३/ सन २०१८.- सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" जनकल्याण भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था ( प्राथमिक ) , 
मर्या. वाढवणा ( खुर्द ) , ता . उदगीर , जि . लातूर " 

" ही संस्था महाराष्ट्र 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


